Reg. No. NP CITY/236/2018-20. 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 








वर्ष ६, अंक ५३] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पोष १०-१६, शके १९४२ [पृष्ठे ६३, किंमत : रुपये ३०.०० 








स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 





भाग एक-नागपूर विभागीय पुरवणी 

















अनुक्रमणिका 
प बच पृष्ठे 
भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, नाही. भाग एक-अ.--(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात १-५ 
अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्‍्त) केवळ नागपूर विभागाशी 
व चार-क, यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
त्याव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, 
असलेले नियम व आदेश. जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ नागपूर १-६३ निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश. आलेले आदेश व अधिसूचना. 











शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 
नाही. 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२७६. 
जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम १९(१) अन्वये 


क्रमांक कलि-विभुअ-उवप्र-कावि-५८३-२०२०.--- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या 
पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ११, राजपत्र १३-१९ फेब्रुवारी, २०२० अन्वये पान क्रमांक 
४ ते ५ प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्‍यता आहे ; 
ना.-एक-१ (१६८०). (१) 




















२ महाराष्ट्र शासन राजपत्न भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 











आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी “ उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 














आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 





आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे. 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), उर्ध्व वर्धा प्रकल्प, वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे. 








अनुसूची--एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २१-एलएक्यू-४७-२०१८-१९, मौजा जैतापूर, तहसिल देवळी, जिल्हा वर्धा. 








अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट संपादनाखालील क्षेत्र 


क्रमांक (अदमासे) 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ Vs ० ०२ 
एकूण .. ० ०२ 


अनुसूची--दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 





प्रकल्पाचे नाव :-- निम्न वर्धा प्रकल्प, वर्धा 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन — निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या वायगाव लघु कालवा क्र. ८ चे बांधकामाकरीता. 

समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, :-- सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता वायगाव लघु कालवा क्रमांक ८ मुळे त्या परिसरातील जमिनीला 
रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा सिंचनाचे लाभ होणार आहे. 

याबाबत इतर लाभासंबंधात) 


अनुसूची--तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
- निरंक - 


अनुसूची--चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
- निरंक - 


जमिनीच्या a भूसंपादित 


टीप.-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), उर्ध्व वर्घा प्रकल्प, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल. 


दिनांक १६ डिसेंबर २०२०. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ ३ 





भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२७७. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम १९(१) अन्वये 


क्रमांक कलि-विभुअ-लसिंका-कावि-६१६-२०२०.--- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या 
पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ११(१), राजपत्र १९-२५ मार्च, २०२० अन्वये पान 
क्रमांक २० ते २२ वर प्रारंमिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 














जिल्हाधिका' fon 


आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्याच्या -याने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 


प्रयोजनासाठी 


घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी “ उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 














आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 








आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे. 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लसिंका, वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे. 











अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २४-एलएक्यू-४७-२००९-१०, मौजा सिरसगाव, तहसिल हिंगणघाट, जिल्हा वर्धा, 





अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट संपादनाखालील क्षेत्र 


क्रमांक (अदमासे) 

(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ३०७ ० १७० 
२ २७४ ० ११ 
एकूण .. ० २१ 


अनुसूची--दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 





प्रकल्पाचे नाव :-- निम्न वर्धा प्रकल्प, वर्धा 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :--> निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या सेलसुरा वितरिकेवरील अंत्य लघु कालवा बांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, :-- सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता सेलसुरा वितरिकेवरील अंत्य लघु कालवा बांधकामाकरिता त्या 


रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा परिसरातील जमिनीला सिंचनाचे लाभ होणार आहे. 
याबाबत इतर लाभासंबंधात) 


8 महाराष्ट्र शासन राजपत्न भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 





अनुसूची--तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
- निरंक - 
अनुसूची--चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
- निरंक - 


जमिनीच्या 9 भूसंपादित जमिनीचा a उपजिल्हाधिकारी र कची 9 


टीप.-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लसिका, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 


येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. १२७८. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम १९(१) अन्वये 


क्रमांक कलि-विभुअ-लसिंका-कावि-६१२-२०२०.--- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या 
पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ११(१), राजपत्र ६ ते १२ फेब्रुवारी, २०२० अन्वये पान 


© 








क्रमांक ११ व १२ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक 








तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याकडे कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये कोणत्याही खातेदार आक्षेप नोंदविलेला आहे. 





संपादन संस्था यांनी सदर गटाचा संपादन क्षेत्राचा निवाडा करुन प्रकरण त्वरीत निकाली काढावे असे कळविले आहे. त्यामुळे उक्त सार्वजनिक 





प्रयोजनासाठी “ उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे : 








आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 





आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 





जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लसिंका, वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची--एक 
जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७३-एलएक्यू-४७-२००९-१०, मौजा माणिकवाडा, तहसिल आष्टी, जिल्हा वर्धा 





अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट संपादनाखालील क्षेत्र 


क्रमांक (अदमासे) 

(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ३११ ० २३ 
Q 28/2 ० ३७ 
३ २७० ० १७ 
४ १९१ ० ६० 


8 १९२ ० ५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 4 





अनुसूची--एक-चालू 


(१) (२) (३) 
हे. आर 
२६६ ० २३ 
७ ८४ ० ३२ 
८ ८५ ० ३३ 
एकूण .. २ ७७ 


अनुसूची--दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 











प्रकल्पाचे नाव :-- कार नदी प्रकल्प, वर्धा 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :--- निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या कार प्रकल्पावरील कालव्याचे मातीकाम व बांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, :-- सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता कार प्रकल्पावरील कालव्याचे मातीकाम व बांधकामाकरिता त्या 


रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा परिसरातील जमिनीला सिंचनाचे लाभ होणार आहे. 
याबाबत इतर लाभासंबंधात) 
अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
- निरंक - 
अनुसूची--चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


- निरंक - 





टीप.-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लसिंका, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२७९. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम १९(१) अन्वये 


क्रमांक कलि-विभुअ-लसिंका-कावि-६११-२०२०.--- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 


पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या 





पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ११(१), राजपत्र १६ ते २२ जुलै, २०२० अन्वये पान 





क्रमांक २४ ते २६ वर प्रारंमिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक 








तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 


आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे : 


जिल्हाधिका' lon 


आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्याच्या -याकडे कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 











घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी “ उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


ना.-एक-२ (१६८०). 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्न भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 











आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 





आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे. 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लसिंका, वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे. 











अनुसूची--एक 
जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-एलएक्यू-४७-२०२०-२१, मौजा शिरपूर, तहसिल देवळी, जिल्हा वर्धा 





अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट संपादनाखालील क्षेत्र 


क्रमांक (अदमासे) 
(१) (२) (३) 

हे. आर 

१ ६/१अ ० १५ 
२ ४३ ० ०१ 
3 ५६ ० ०३ 
४ ६१ 0 09 
4 ४४१ ० ०३ 
एकूण .. ० २३ 


अनुसूची--दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 








प्रकल्पाचे नाव :-- निम्न वर्धा कालवे. 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन — निम्न वर्धा कालवे प्रकल्पाच्या वर्धा नदीवरील खर्डा बॅरेजचे बुडीत क्षेत्र भुसंपादनाचे कामासाठी. 
समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, :-- सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता (वर्धा नदीवरील खर्डा बॅरेजचे बुडीत क्षेत्र भुसंपादनाचे कामासाठी) 
रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा सिंचनाचे लाभ होणार आहे. 

याबाबत इतर लाभासंबंधात) 


अनुसूची--तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
- निरंक - 
अनुसूची--चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


- निरंक - 





टीप.-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लसिंका, वर्धा कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ ७ 





भाग १ (ना. वि. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. १२८०. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम १९(१) अन्वये 


क्रमांक कलि-विभूअ-लसिंका-कावि-६१३-२०२०.--- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 


पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या 





पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना कलम ११(१), राजपत्र १६ ते २२ जुलै, २०२० अन्वये पान 





क्रमांक २२ ते २४ वर प्रारंमिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक 








तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 


जिल्हाधिका oy 


आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्याच्या -याने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 











घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी “ उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 








आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 








आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 





“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे. 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 








जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लसिंका, वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची--एक 
जमिनीचे वर्णन 








भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-एलएक्यू-४७-२०२०-२१, मौजा खर्डा, तहसिल देवळी, जिल्हा वर्धा. 


अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट संपादनाखालील क्षेत्र 


क्रमांक (अदमासे) 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ १६ ० ०१ 
2 20 ० ०१ 
3 २४ ० ०१ 
8 RY ० ०६ 
& 29/2 ०७ ०१ 


एकूण .. ० ०९ 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्न भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 





अनुसूची--दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 











प्रकल्पाचे नाव :-- निम्न वर्धा कालवे विभाग, वर्धा. 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :--- निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या वर्धा नदीवरील खर्डा बॅरेजचे बुडीत क्षेत्र भूसंपादनाच्या कामाकरिता. 
समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, :-- सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता वर्धा नदीवरील खर्डा बॅरेजचे बुडीत क्षेत्र भूसंपादनाच्या कामाकरीता 
रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा त्या परिसरातील जमिनीला सिंचनाचे लाभ होणार आहे. 

याबाबत इतर लाभासंबंधात) 


अनुसूची--तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


- निरंक - 


अनुसूची--चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


- निरंक - 








टीप.-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लसिका, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२८१. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम १९(१) अन्वये 


क्रमांक कलि-विभूअ-लसिंका-कावि-६१४-२०२०.--- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 


क 


पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या 





पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना कलम ११(१), राजपत्र १९ ते २५ मार्च, २०२० अन्वये पान 





क्रमांक २४ ते २६ वर प्रारंमिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक 








तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 


जिल्हाधिका fon 


आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्याच्या -याने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 











घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी “ उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 








आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 





आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 





“ पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे. 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 








जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लसिका, वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ ९ 





अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २०-एलएक्यू-४७-२०१०-११, मौजा आलोडा, तहसिल देवळी, जिल्हा वर्धा 








अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट संपादनाखालील क्षेत्र 


क्रमांक (अदमासे) 
(१) (२) (३) 

हे. आर 

१ ११० ० १७ 
२ ११८ ० ०७ 
३ १०५/१ ० २१ 
8 १०५/२ ० ३६ 
दु ११९/२ ० २६ 
& 923/9 ० ०४ 
एकूण .. १ ११ 


अनुसूची--दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 








प्रकल्पाचे नाव :-- निम्न वर्धा प्रकल्प, वर्धा. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :--- निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या भोजनखेडा उपलघुकालवा बांधकामाकरिता. 
समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, :-- सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता भोजनखेडा उपलघुकालवा बांधकामाकरिता त्या परिसरातील 


रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा जमिनीला सिंचनाचे लाभ होणार आहे. 
याबाबत इतर लाभासंबंधात) 
अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
- निरंक -- 
अनुसूची--चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
- निरंक -- 


जमिनीच्या ay भूसंपादित 


टीप.-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लसिका, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 


येईल. 


ना.-एक-३ (१६८०). 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्न भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 





भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२८२. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम १९(१) अन्वये 


क्रमांक कलि-विभूअ-लसिंका-कावि-६१५-२०२०.--- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 


पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा उल्लेख केला आहे) यांच्या कलम ११ 





च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना कलम ११(१), राजपत्र १९ ते २५ मार्च, २०२० अन्वये पान 





क्रमांक ०६ ते ०८ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक 








तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 


आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 


जिल्हाधिका' fon 


आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्याच्या -याने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 











घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी “ उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 





आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 


आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 





आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 





“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे. 





आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 





जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लसिंका, वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची--एक 
जमिनीचे वर्णन 








भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ९३-एलएक्यू-४७-२०१०-११, मौजा फतेपुर, तहसिल वर्धा, जिल्हा वर्धा. 


अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट संपादनाखालील क्षेत्र 


क्रमांक (अदमासे) 

(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ६१ ० ०७ 
2 ५८/१ ० २७ 
3 44/9 ० द२ 
8 48/R ० ०१ 


एकूण .. ० ८७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ ११ 





अनुसूची--दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 








प्रकल्पाचे नाव :-- निम्न वर्धा प्रकल्प, वर्धा, 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :--- निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या आजगांव लघु/उपलघु कालवा बांधकामाकरिता. 
समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, :-- सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता आजगांव लघु/उपलघु कालवा बांधकामाकरिता त्या परिसरातील 


रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा जमिनीस सिंचनाचे लाभ होणार आहे. 
याबाबत इतर लाभासंबंधात) 
अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
- निरंक - 
अनुसूची--चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
- निरंक - 


जमिनीच्या ay भूसंपादित जमिनीचा gn उपजिल्हाधिकारी fon gn 


टीप.-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लसिका, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 


येईल. 


भाग १ (ना. वि.पु.)म.शा. रा., अ. क्र. १२८३. 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम १९(१) अन्वये 


क्रमांक कलि-विभूअ-लसिंका-कावि-६१०-२०२०.--- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा उल्लेख केला आहे) यांच्या कलम ११ 





च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना कलम ११(१), राजपत्र १९ ते २५ मार्च, २०२० अन्वये पान 





क्रमांक १० ते ११ वर प्रारंमिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक 








तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 








घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी “ उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 








आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 








आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 





“ पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे. 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 








जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लसिंका, वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्न भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 





अनुसूची--एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-एलएक्यू-४७-२०२०-२१, मौजा वायगाव, तहसिल वर्धा, जिल्हा वर्धा. 








अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट संपादनाखालील क्षेत्र 


क्रमांक (अदमासे) 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ५१३ ० ०३१ 
२ ६३९ ० १८४ 
३ ३६७ ० ०८५ 
४०९/१ 
४०९/२/अ 
४ ० ७२८ 
४०९/२/ब 
४०९/२/क 
4 ३०६ ० १०४ 
& 249 ० १४७ 
एकूण .. १ ८०९ 


अनुसूची--दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 








प्रकल्पाचे नाव :-- निम्न वर्धा कालवे, वर्धा. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :--- निम्न वर्धा कालवे प्रकल्पाच्या वायगाव लघु कालवा क्र. १ ते ५ चे मातीकाम व बांधकामाकरिता. 
समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, :-- सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता वायगाव लघु कालवा क्र. १ ते ५ चे मातीकाम व बांधकामाकरीता 


रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा त्या परिसरातील जमिनी सिंचनाचे लाभ होणार आहे. 
याबाबत इतर लाभासंबंधात) 
अनुसूची--तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


- निरंक - 


अनुसूची--चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
- निरंक - 


जमिनीचा उपजिल्हाधिकारी र की a 


टीप.-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लसिका, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 


येईल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ १३ 





भाग १ (ना.वि.पु.)म.शा. रा., अ. क्र. १२८४. 


भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम १९(१) अन्वये 


क्रमांक कलि-विभूअ-लसिका-कावि-६१९-२०२०.--- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 


पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा उल्लेख केला आहे) याच्या कलम ११ 





च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ११(१), राजपत्र १९ ते २५ मार्च, २०२० अन्वये पान 





क्रमांक १२ ते १४ वर प्रारंमिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक 








तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 


आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे : 


जिल्हाधिका (> 


आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्याच्या -याने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेल्या अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 











घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी “ उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 








आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 


आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 








आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे. 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 








जिल्हाधिका-यांची कार्ये पारपाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लसिंका, वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६१-एलएक्यू-४७-२००९-१०, मौजा इटाळा, तहसिल वर्धा, जिल्हा वर्धा 








अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट संपादनाखालील क्षेत्र 


क्रमांक (अदमासे) 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ 28 ० ३७ 
२ 23 ० २१ 
3 20 ० १४ 
४ ४१ ० ०३ 
4 ४५ ० ११ 
& ४६/१ ० ११ 
एकूण .. ० ९७ 


ना.-एक-४ (१६८०). 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्न भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 





अनुसूची--दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 








प्रकल्पाचे नाव :-- निम्न वर्धा कालवे विभाग वर्धा. 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :--- निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या आजगाव लघु/उपलघु कालवा बांधकामाकरिता. 

समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, :-- सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता आजगाव लघु/उपलघु कालवा बांधकामाकरिता त्या परिसरातील 
रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा जमिनी सिंचनाचे लाभ होणार आहे. 

याबाबत इतर लाभासंबंधात) 


अनुसूची--तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


- निरंक - 


अनुसूची--चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
- निरंक - 


जमिनीच्या a भूसंपादित 


टीप.-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) लसिका, वर्धा कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२८५. 


भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम १९(१) अन्वये 


क्रमांक कलि-विभूअ-लसिंका-कावि-६२०-२०२०.--- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 


6 


पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या 





पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ११(१), राजपत्र १९ ते २५ मार्च, २०२० अन्वये पान 





क्रमांक ०४ ते ०६ वर प्रारंमिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक 








तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 


आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे : 


जिल्हाधिका क 


आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्याच्या -याने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 











घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी “ उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 








आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 


आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 





आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 





“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ १५ 








आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लसिंका, वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे. 





अनुसूची--एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७५-एलएक्यू-४७-२००९-१०, मौजा आसाळा, तहसिल वर्धा, जिल्हा वर्धा 








अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट संपादनाखालील क्षेत्र 


क्रमांक (अदमासे) 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ GR ० १२ 
एकूण .. ० १२ 


अनुसूची--दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 








प्रकल्पाचे नाव :-- निम्न वर्धा प्रकल्प, वर्धा, 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :--- निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या आजगाव लघु/उपलघु कालवा बांधकामाकरिता. 
समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, :-- सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता आजगाव लघु/उपलघु कालवा बांधकामाकरिता त्या परिसरातील 


रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा जमिनी सिंचनाचे लाभ होणार आहे. 
याबाबत इतर लाभासंबंधात) 
अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


- निरंक - 
अनुसूची--चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
- निरंक - 


जमिनीचा a उपजिल्हाधिकारी ma 9 


टीप.-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लसिका, वर्धा कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ (ना.वि.पु.)म.शा. रा., अ. क्र. १२८६. 
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम १९(१) अन्वये 


क्रमांक कलि-विभूअ-लसिका-कावि-६१८-२०२०.--- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या 





पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ११(१), राजपत्र १९ ते २५ मार्च, २०२० अन्वये पान 





क्रमांक २८ ते ३० वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक 








तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 


आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे : 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्न भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 











आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेल्या अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 








घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी “ उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 








आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 


आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 





आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 





“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये 


विनिर्दिष्ट केला आहे. 





आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 





जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लसिका, वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची--एक 
जमिनीचे वर्णन 








भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४९-एलएक्यू-४७-२००९-१०, मौजा आजगांव, तहसिल वर्धा, जिल्हा वर्धा 


अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट संपादनाखालील क्षेत्र 


क्रमांक (अदमासे) 

(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ३६ ० १२ 
२ ३८ ० २८ 
३ ९8 ० २९ 
एकूण .. ० ६९ 


अनुसूची--दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 








प्रकल्पाचे नाव :-- निम्न वर्धा प्रकल्प, वर्धा, 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :--- निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या आजगाव लघु/उपलघु कालवा बांधकामाकरिता. 
समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, :-- सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता आजगांव लघु/उपलघु कालवा बांधकामाकरिता त्या परिसरातील 


रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा जमिनीस सिंचनाचे लाभ होणार आहे. 


याबाबत इतर लाभासंबंधात) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ १७ 





अनुसूची-तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


- निरंक - 
अनुसूची--चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


- निरंक - 


जमिनीच्या 9 भूसंपादित जमिनीचा gn उपजिल्हाधिकारी fon a 


टीप.-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लसिका, वर्धा कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 


येईल. 


भाग १ (ना.वि.पु.)म.शा. रा., अ. क्र. १२८७. 


भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम १९(१) अन्वये 


क्रमांक कलि-विभूअ-लसिंका-कावि-६१७-२०२०.--- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 


पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा उल्लेख केला आहे) याच्या कलम ११ 





च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ११(१), राजपत्र १९ ते २५ मार्च, २०२० अन्वये पान 





क्रमांक १८ ते २० वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक 








तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 


आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे : 


जिल्हाधिका' 


आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्याच्या -याने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 











घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी “ उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 








आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 


आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 








आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 





“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये 


विनिर्दिष्ट केला आहे. 





आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 





जिल्हाधिका-यांची कार्ये पारपाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लसिंका, वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


ना.-एक-५ (१६८०). 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्न भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 





अनुसूची--एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६०-एलएक्यू-४७-२००९-१०, मौजा आजगांव, तहसिल वर्धा, जिल्हा वर्धा 








अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट संपादनाखालील क्षेत्र 


क्रमांक (अदमासे) 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ९६ ० ०१ 
११०/१अ 
र ० ३१ 
११०/१ब 
३ ७४ ० ०१ 
४ ७६ ० ०१ 
षु ७८ ० ०२ 
एकूण .. ० ३६ 


अनुसूची--दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 








प्रकल्पाचे नाव — निम्न वर्धा प्रकल्प, वर्धा, 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :--- निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या आजगाव लघु/उपलघु कालवा बांधकामाकरिता. 
समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, :-- सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता आजगांव लघु/उपलघु कालवा बांधकामाकरिता त्या परिसरातील 


रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा जमिनीस सिंचनाचे लाभ होणार आहे. 
याबाबत इतर लाभासंबंधात) 
अनुसूची--तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
- निरंक - 
अनुसूची--चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
- निरंक - 


जमिनीच्या 9 भूसंपादित जमिनीचा १ उपजिल्हाधिकारी lon a 


टीप.-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), लसिका, वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल. 
दिनांक १५ डिसेंबर २०२०. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ १९ 





भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२८८. 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ 
कलम १९ (१) अन्वये 


क्रमांक कलि-विभुअ-उवप्र-कावि-५८४-२०२०.--- 








ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यांने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “उक्त अधिनियम” असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्रमांक ११, राजपत्र १३-१९ फेब्रुवारी, २०२० अन्वये पान क्रमांक 
२ ते ३ प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्‍यता आहे; 


























आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 











आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 








आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत सारांश अनुसूची-चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे. 





म्हणून आणि, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, (भूसंपादन), उर्ध्व वर्धा प्रकल्प, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १९-एलएक्यू-४७-२०१८-१९, मौजा टाकळी (दरणे), तहसील देवळी, जिल्हा वर्धा. 








अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र (अदमासे) 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ २७७ ० २६ 
२ ३३८ ० २८ 
३ & ० ०७ 
8 & ० १२ 
4 40 ० ०८ 
द 42 ० ०२ 
9 43 ० ०२ 
é 4s ० ०२ 
९ ५५ ० ०२ 
१० ७३/१ ० ०९ 
११ ६४ ० ११ 
१२ ३२१ ० ३६ 
१३ ३२६ ० १० 


एकूण.. १ ५६ 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 





अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : निम्न वर्धा प्रकल्प, वर्धा. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या टाकळी (दरणे) लघु कालवा क्र. २ व त्यावरील उपलघुकालव्याचे 
बांधकामाकरीता. 








समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, रोजगार, : सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता टाकळी (दरणे) लघु कालवा क्र. २ त्या परिसरातील 
पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत जमिनीला सिंचनाचे लाभ होणार आहे. 
व इतर लाभासंबंधात) 


अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
— निरंक --- 
अनुसूची-चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
— निरंक --- 


जमिनीचा व उपजिल्हाधिकारी कवी a 


टीप :-- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), उर्ध्व वर्धा प्रकल्प, वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२८९. 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ 
कलम ११(१) अन्वये 


क्रमांक -म.स.-विभुअ-उवप्र-कावि-५८०-२०२०.--- 





ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा 





३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व 
वनविभाग क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “उक्त अधिसूचना” असा करण्यात आला 





आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 








एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 





अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 

















अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “उक्त जमीन” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 








ज्याचा निर्देश “उक्त सार्वजनिक प्रयोजन” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, असे वाटते, 








ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे. 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 





उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे; 








आणि ज्याअर्थी, सदर्हू प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी); 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ २१ 








आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निधारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे. 





आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 





जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्‍ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती ही 


जमिनीचा 


अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 








अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 








परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 








परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका' ms 2 


जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 





तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 





भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्‍क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “उक्त नियम” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम-१० च्या उप नियम (३) व्दारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 








आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
अधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, (भूसंपादन), उर्ध्व वर्धा प्रकल्प, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 





भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-एलएक्यू-४७-२०२०-२१, मौजा दापूरी, तालुका वर्धा, जिल्हा वर्धा. 





अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र (अदमासे) 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ५७/१/ब ० ०१३ 
एकूण .. ००१ 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबल विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : निम्न वर्धा प्रकल्प कालवे. 
सिचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या देवळी शाखा कालव्यावरून उगमीत देवळी उपशाखा कालव्यावरील 








शिवापूर लघु कालवा क्रमांक १ चे मातीकाम व बांधकामाकरीता. 








समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, रोजगार, : सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या कालव्यामुळे त्या परिसरातील 
पायाभूत सुविधा, सोयी सुविधा याबाबत जमीन उठित व सिंचीत होणार असल्यामुळे त्या परिसरातील शेतक-यांना त्याचा लाभ 
व इतर लाभासंबंधात) होणार आहे. 


ना.-एक-६ (१६८०). 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 





अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
कुणीही व्यक्‍ती किंवा कुटूंब विस्थापित होत नाही. 





अनुसूची-चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या हक्‍क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (क) अन्वये महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, 
अभिकरणाने दिलेला) मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण 





२व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची-पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 








(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : निरंक 
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता ः निरंक 
(क) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक 


विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे) 


जमिनीचा 9 उपजिल्हाधिकारी व, व 


विशेष नोंद :-- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), उर्ध्व वर्धा प्रकल्प, वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२९०. 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ 
कलम ११(१) अन्वये 


क्रमांक -म.स.-विभुअ-उवप्र-कावि-५७९-२०२० --- 





ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा 





३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व 
वनविभाग क्रमांक संकिर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “उक्त अधिसूचना” असा करण्यात आला 
आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 














अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “उक्त जमीन” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 




















जिचा निर्देश “उक्त सार्वजनिक प्रयोजन” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, असे वाटते, 








ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 











आणि ज्याअर्थी, सदर्हु प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी); 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ २३ 








आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्‍ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 





त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अ नुसार कोणतीही व्यक्‍ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 














जमिनीच्या 
I 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 


मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 








परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुर'स्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 








तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्‍क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “उक्त नियम” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 


नियम-१० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 














आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
अधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, (भूसंपादन), उर्ध्व वर्धा प्रकल्प, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 
अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-एलएक्यू-४७-२०२०-२१, मौजा तळेगाव (टा.), तालुका वर्धा, जिल्हा वर्धा. 




















अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र (अदमासे) 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ९४ ० २७ 
एकूण .. ० २७ 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : निम्न वर्धा प्रकल्प कालवे. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या देवळी शाखा कालव्यावरून उगमीत देवळी उपशाखा कालव्यावरील 
शिवापूर लघु कालवा क्रमांक १ चे मातीकाम व बांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, रोजगार, : सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या कालव्यामुळे त्या परिसरातील 
पायाभूत सुविधा, सोयी सुविधा याबाबत जमीन उठित व सिंचीत होणार असल्यामुळे त्या परिसरातील शेतक-यांना त्याचा लाभ 
व इतर लाभासंबंधात) होणार आहे. 
अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


कुणीही व्यक्‍ती किंवा कुटूंब विस्थापित होत नाही. 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 








अनुसूची-चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या हक्‍क अधिनियम, २०१३ चे कलम-१० (क) अन्वये महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, 
अभिकरणाने दिलेला) मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण 





२व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 
अनुसूची-पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 








(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : निरंक 
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता ः निरंक 
(क) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक 


विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे) 


जमिनीचा 9 उपजिल्हाधिकारी ion fay 


विशेष नोंद :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), उर्ध्व वर्धा प्रकल्प, वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२९१. 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ 
कलम ११(१) अन्वये 


क्रमांक -म.स.-विभुअ-उवप्र-कावि-५७८-२०२०.--- 





ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व 
वनविभाग क्रमांक संकिर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “उक्त अधिसूचना” असा करण्यात आला 
आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 

















अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 





आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “उक्त जमीन” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “उक्त सार्वजनिक प्रयोजन” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, असे वाटते, 

















ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 











आणि ज्याअर्थी, सदर्हु प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी); 





आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ; 





आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्‍ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा); 

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्‍ती ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ २५ 








परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 


मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 








परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुर'स्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 








तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्‍क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “उक्त नियम” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम-१० च्या उप नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 











आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
अधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), उर्ध्व वर्धा प्रकल्प, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 
अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १६-एलएक्यू-४७-२०१९-२०, मौजा मारडा, तालुका आर्वी, जिल्हा वर्धा. 

















अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र (अदमासे) 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ४१/१ 
२ ४१/२ ० २४ 
3 89/3 
एकूण .. ० २४ 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : निम्न वर्धा प्रकल्प. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : पुलगाव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, रोजगार, : सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता पुलगांव बॅरेजमुळे त्या परिसरातील जमीन 
पायाभूत सुविधा, सोयी सुविधा याबाबत उठित करण्यास व सिंचीत होणार असल्यामुळे त्या परिसरातील शेतक-यांना त्याचा लाभ 
व इतर लाभासंबंधात) होणार आहे. 
अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


कुणीही व्यक्‍ती किंवा कुटूंब विस्थापित होत नाही. 





अनुसूची-चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या हक्‍क अधिनियम, २०१३ चे कलम-१० (क) अन्वये महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, 
अभिकरणाने दिलेला) मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण 





२व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 


ना.-एक-७ (१६८०). 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 





अनुसूची-पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 








(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : निरंक 
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता ः निरंक 
(क) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक 


विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे) 


उपजिल्हाधिकारी 


विशेष नोंद :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), उर्ध्व वर्धा प्रकल्प, वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२९२. 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ 
कलम ११(१) अन्वये 
क्रमांक -म.स.-विभुअ-उवप्र-कावि-५८१-२०२०.--- 





ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा 





३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व 
वनविभाग क्रमांक संकिर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “उक्त अधिसूचना” असा करण्यात आला 





आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 








एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 





अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 











आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 








अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “उक्त जमीन” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 








ज्याचा निर्देश “उक्त सार्वजनिक प्रयोजन” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, असे वाटते, 





ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे ; 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 





उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, सदर्हु प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी); 
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे ; 





आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 





जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा); 
त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्‍ती ही अधिसूचना 





प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 





परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 





मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 








परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 





क्षतीची जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ २७ 








तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 





भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्‍क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “उक्त नियम” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 








नियम १० च्या उप नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 





अधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, (भूसंपादन), उर्ध्व वर्धा प्रकल्प, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 
अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १८-एलएक्यू-४७-२०१९-२०, मौजा पिंपळगाव (सोरटा), तालुका आर्वी, जिल्हा वर्धा. 














अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र (अदमासे) 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ १९ ० ०२ 
2 83 ० ०३ 
एकूण .. ० ०५ 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : निम्न वर्धा प्रकल्प. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : पुलगाव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, रोजगार, : सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता पुलगाव बॅरेजमुळे त्या परिसरातील जमीन उठित व सिंचीत 
पायाभूत सुविधा, सोयी सुविधा याबाबत होणार असल्यामुळे त्या परिसरातील शेतक-यांना त्याचा लाभ होणार आहे. 
व इतर लाभासंबंधात) 
अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


कुणीही व्यक्‍ती किंवा कुटूंब विस्थापित होत नाही. 





अनुसूची-चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
(सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम-१० (क) अन्वये महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, 
अभिकरणाने दिलेला) मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण 





२व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 





अनुसूची-पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 








(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : निरंक 
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता अ निरंक 
(क) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक 


विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे) 


उपजिल्हाधिकारी 


विशेष नोंद :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), उर्ध्व वर्धा प्रकल्प, वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२९३. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम ११ (१) अन्वये--- 
क्रमांक -म.स.-विभुअ-उवप्र-कावि-५८२-२०२०.--- 





ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन 
विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “उक्त अधिसूचना” असा करण्यात आला 
आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल; 























आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “उक्त जमीन” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
जिचा निर्देश “उक्त सावजनिक प्रयोजन” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, असे वाटते, 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे; 























आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 











आणि ज्याअर्थी, सदर्हु प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी); 





आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे; 





आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्‍ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा). 








त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) नुसार कोणीही व्यक्‍ती ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 








परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 








परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका os é 


जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 





तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “उक्त नियम” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ २९ 











नियम १० च्या उप नियम (३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, (भूसंपादन) उर्ध्व वर्धा प्रकल्प, वर्धा यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 





अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १८-एलएक्यू-४७-२०१९-२०, मौजा वडाळा, तालुका आर्वी, जिल्हा वर्धा. 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक  संपादनाखालील क्षेत्र (अदमासे) 

















(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ शट ० ०२ 
२ ५१ ० ०९ 
३ ५६ ० ०२ 
छं Gv 0 02 
एकूण .. ० १५ 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : निम्न वर्धा प्रकल्प 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : पुलगाव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, रोजगार, : सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता पुलगाव बॅरेजमुळे त्या परिसरातील जमीन उठित व सिंचीत 
पायाभूत सुविधा, सोयी सुविधा याबाबत होणार असल्यामुळे त्या परिसरातील शेतक-यांना त्याचा लाभ होणार आहे. 
व इतर लाभासंबंधात) 
अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
कुणीही व्यक्‍ती किंवा कुटूंब विस्थापित होत नाही. 











अनुसूची-चार 
सामजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
(सामजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (क) अन्वये महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, 
अभिकरणाने दिलेला) मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण 

२व ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 
अनुसूची-पाच 
नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : निरंक 
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता र निरंक 
(क) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक 


विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे) 





विशेष नोंद :-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी, (भूसंपादन), उर्ध्व वर्धा प्रकल्प, वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल. 


ना.-एक-८ (१६८०). 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 





भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२९४. 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम ११(१) अन्वये 


क्रमांक म.स.-विभुअ-उवप्र-कावि-५७७-२०२०.-- 





ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 





याच्या कलम-३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग क्र. संकीर्ण दिनांक ११-२०१४-प्र.क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 








सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा 





जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 








आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक 





मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता (यात 





यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे असे 





वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त 





सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, सदर्हु प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेले आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी) ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे. 





आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेला प्रशासकाचा तपशील, यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्‍ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती ही 








अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 





अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 





परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिका-यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 





मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 








परंतु, आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुर'स्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका (> 


जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 





तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 





भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्‍क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 





नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत 
आहे. 





आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), उर्ध्व वर्धा प्रकल्प, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 3३१ 





अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १९-एलक्यु-४७-२०१९-२०२०, 
मौजा-सोरटा, तालुका-आर्वी, जिल्हा वर्धा. 





अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा  संपादनाखालील क्षेत्र 


गट क्रमांक (अदमासे) 
(१) (२) (३) 

हे. आर 

१ २९ ० ०१ 
२ ३७२ ० ११ 
३ ३७६ ० ०३ 
४ ३७९/२ ० ३६ 
एकूण . . ० ५१ 


अनुसूची--दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव :--निम्न वर्धा प्रकल्प. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन :--पुलगाव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) :--सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता 
पुलगाव बॅरेजमुळे त्या परिसरातील जमीन गठित व सिंचीत होणार असल्यामुळे त्या परिसरातील शेतक-यांना त्याचा लाभ होणार आहे. 

















अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :--कुणीही व्यक्‍ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 


अनुसूची--चार 





सामाजिक प्रभाव नि्धरणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) :- भूमि संपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० (क) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन 
विभाग, मंत्रालय मुंबई यांची अधिसूचना दि. १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या तरतुदी लागु करण्यापासून सुट देण्यात 
आली आहे. 











अनुसूची-पाच 
नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 





(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : ---निरंक--- 
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता १ ---निरंक--- 
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 

विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे) : ---निरंक--- 





विशेष नोंद :--उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) उर्ध्व वर्धा प्रकल्प, वर्धा या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल. 


वर्धा : विवेक भिमनवार, 
दिनांक १६ डिसेंबर २०२०. जिल्हाधिकारी, वर्धा. 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 





भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२९५. 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 


क्रमांक अका-प्रस्तु ३-कावि-११३७-२०२०.-- 





ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 





याच्या कलम-३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 





आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 


जिल्हाधिकारी 


प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 








हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 





आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक 





मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता (यात 





यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे असे 





वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त 





सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, सदर्हु प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेले आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी) ,; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे. 





आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेला प्रशासकाचा तपशील, यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्‍ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती ही 








अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 





अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 





परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिका-यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 





मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 








परंतु, आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुर'स्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका. ion अ 


जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 





तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 





भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्‍क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 





नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत 
आहे. 





आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी बी. डी. टेळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली, यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 3३३ 





अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४८-एलक्युएन-२०१८-२०१९, 








मौजा-परसोडी (नाग), तालुका-लाखांदूर, जिल्हा भंडारा. 
१. कामाचे नाव :--गोसीखुर्द डावा कालव्यावरून निर्गमित परसोडी लघु कालवा मौजा-परसोडी (नाग), 





अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा संपादित क्षेत्र 
गट क्रमांक 

(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ हु ० ०९ 
Q 84 ७ ०५ 
3 ८५ ० १० 
४ १४९ ० ०४ 
दु १५१ ० ०८ 
& 943 ० ०७ 
७ १७२ ० ००५ 
१८२ ० ०७ 
९ १८ ० २३ 
१० ६ ० ०४५ 
११ २२ ० ०४ 
१२ २१ ० ०८ 
१३ ७३ ० ०८ 
१8 १९ ० ०५ 
१५ २० ० ०६ 
१६ 330 ० ०८ 
एकूण . . ० १७ 


अनुसूची--दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 








प्रकल्पाचे नाव :--गोसीखुर्द डावा कालव्यावरून निर्गमित परसोडी उपलघु कालवा क्र. ३, परसोडी लघु कालवा, मौजा परसोडी (नाग) च्या 
बांधकामाकरीता. 





प्रकल्प कार्याचे वर्णन :---गोसीखुर्द डावा कालव्यावरून निर्गमित परसोडी उपलघु कालवा क्र. ३, परसोडी लघु कालवा, मौजा परसोडी (नाग) 
च्या बांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) :--पायाभुत सुविधा. 





अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :--सदर संपादनामुळे बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही. 


अनुसूची--चार 





सामाजिक प्रभाव निर्धरणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) :- भूमि संपादन, पुनर्वसन व 
पुनस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६(२) अनुषंगाने प्रकल्पाचे पर्यावरणीय प्रभाव 
निर्धारण झाले असल्याकारणाने 5॥॥ (सामाजिक प्रभाव निर्धारण) लागू नाही. 








ना.-एक-९ (१६८०). 


३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 





अनुसूची--पाच 
नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 





अ. प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम ग ---निरंक--- 
ब. प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : ---निरंक--- 
क. ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : ---निरंक--- 


टीप :--उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२९६. 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 


क्रमांक अका-प्रस्तु ३-कावि-११३६-२०२०.-- 





ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 





याच्या कलम-३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग क्र. संकीर्ण दिनांक ११-२०१४-प्र.क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 








सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा 





जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 





आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक 





मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता (यात 





यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे असे 





वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त 





सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, सदर्हु प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेले आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी) ,; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे. 





आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेला प्रशासकाचा तपशील, यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्‍ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती ही 








अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 





अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 





परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिका-यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 





मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ ३५ 











परंतु, आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका' fon : 


जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 





तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 





भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 





नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत 
आहे. 





आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी बी. डी. टेळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली, यास पदनिर्देशित केले आहे. 
अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५२-एलक्युएन-२०१८-२०१९, 








मौजा-नांदेड, तालुका-लाखांदूर, जिल्हा भंडारा. 





१. कामाचे नाव :--गोसीखुर्द डावा कालव्यावरून निर्गमित शाखा कालवा क्र. २ वरील इटाणा लघु कालवा, मौजा नांदेड 


अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा संपादित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
(१) (२) (३) 

हे. आर 

१ २८४ ० ७५ 
२ २७७ ० ०७ 
३ २७६/१ ० ०७ 
8 २७० ० ०६ 
4 2199/9 ० ११ 
& २५२ ० ०७ 
\9 २५० ० ०५ 
८ २४९ ० ०४ 
९ ५४६ ० ०२ 
एकूण . . १ २४ 








२. कामाचे नाव :--गोसीखुर्द डावा कालव्यावरून निर्गमित शाखा कालवा क्र. ३ वरील दोनाड लघु कालव्यावरील उपलघु कालवा, मौजा नांदेड 


अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा संपादित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
(१) (२) (३) 

हे. आर 
q ९३ ० १० ५० 
2 932 ० ०९ 
3 १३८ ० १२ 
४ १३९ ० १३ 
षु १४१ ० १२ 


द १४५ ० १९ 


३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 





अनुसूची-एक--चालू 


(१) (२) (३) 
हे. आर 
9 989/24 ० ०२ 
१४६ ० ०९ 
8 १६४ ० ०९ 
१० 432 ७ ०२ 
११ १६३ ० २१ 
१२ १९१ ० ०८ ५० 
एकूण . . १ २७ 








३. कामाचे नाव :--गोसीखुर्द डावा कालव्यावरून निर्गमित शाखा कालवा क्र. ३ वरील दोनाड लघु कालवा, मौजा नांदेड 


अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा संपादित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
(१) (२) (३) 

हे. आर 

4 999 ० ०३ 

२ ११० ० ०६ 

३ ११२ ० ०१ 

8 993 ० ०६ 

षु ११४ ० ०९ 
एकूण .. 0 २५ 


४. कामाचे नाव :--गोसीखुर्द डावा कालव्यावरून निर्गमित शाखा कालवा क्र. २ वरील किरमीटी लघु कालवा, मौजा नांदेड 


अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा संपादित क्षेत्र 
गट क्रमांक 

(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ३५३/२ ० ०५ 
२ ३५३/३ ० १६ 
३ ३५४ ० १८ 
8 384 ० १५६ 
& 3249 ० ०२ 
द ३९६ ० ०९ 
9 ३९७ ० ०६ 
४४९ ० ०८ 
५४१ ० १२ 
१० ५४२ ० १० 
११ ४३१ ० १२ 


एकूण .. १ १३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ ३७ 





अनुसूची--दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 





प्रकल्पाचे नाव :--गोसीखुर्द डावा कालव्यावरून निर्गमित शाखा कालवा क्र. २ वरील इटाण लघु कालवा, शाखा कालवा क्र. ३ वरील दोनाड 
कालव्यावरील उपलघु कालवा, शाखा कालवा क्र. ३ वरील दोनाड लघु कालवा, शाखा कालवा क्र. २ वरील किरमीटी लघु कालवा मौजा नांदेड च्या 
बांधकामाकरीता. 











प्रकल्प कार्याचे वर्णन :--गोसीखुर्द डावा कालव्यावरून निर्गमित शाखा कालवा क्र. २ वरील इटाण लघु कालवा, शाखा कालवा क्र. ३ वरील 
दोनाड कालव्यावरील उपलघु कालवा, शाखा कालवा क्र. ३ वरील दोनाड लघु कालवा, शाखा कालवा क्र. २ वरील किरमीटी लघु कालवा मौजा नांदेड 
च्या बांधकामाकरीता. 











समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) :--पायाभुत सुविधा. 
अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :--सदर संपादनामुळे बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही. 


अनुसूची--चार 





सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) :- भूमि संपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्‍क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६(२) अनुषंगाने प्रकल्पाचे पर्यावरणीय प्रभाव 
निर्धारण झाले असल्याकारणाने 5॥॥ (सामाजिक प्रभाव निर्धारण) लागू नाही. 


अनुसूची--पाच 








नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 





अ. प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम ---निरंक--- 
ब. प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : ---निरंक--- 
क. ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : ---निरंक--- 


टीप :--उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२९७. 
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ 


क्रमांक अका-प्रस्तु ३-कावि-११३५-२०२०.-- 





ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 





याच्या कलम-३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 











हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 





आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक- 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे. 








आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 


उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे : 
ना.-एक-१० (१६८०). 





३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 








आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेले आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ; 





आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ; 





आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेला प्रशासकाचा तपशील, यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्‍ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा). 





त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 








परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 





मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 








परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका. oy च 


जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 





तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्‍क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम-१० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी बी. डी. टेळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली, यास पदनिर्देशित केले आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६८-एलक्युएन-२०१८-२०१९, 

















मौजा गुंजेपार, तालुका-लाखांदूर, जिल्हा भंडारा. 
१. कामाचे नाव :--गोसीखुर्द डावा कालव्यावरून निर्गमित शाखा कालवा क्र. १ वरून निर्गमित मासळ वितरिकेवरिल आर ४, लघुकालवाचे 
मातीकाम व बांधकाम मौजा-गुंजेपार. 


अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा संपादित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ५६ ० १६ 
2 38 ० ०४ 
३ ३६ ० ०१ 
8 ६७/२ ० १० 
4 48/9 
० १२ 
& 48/2 
\9 G3 ० ०५ 
é १२१ ० ०४ 
९ ९७ ० २६ 
१० ४९२ ० ०२ 


११ ९६ ० ०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ ३९ 





अनुसूची-एक--चालू 


(१) (२) (३) 
हे. आर 
१२ ११२ ० ०२ 
१३ १७१ ० ०१ 
१8 १६१ ० १४ 
q4 १६३ ० १२ 
१६ २३५ ० ०५ 
१७ 302 ० १६ 
१८ २२९ ० ०९ 
१९ २३६ ० २७ 
20 309 ० १४ 
२१ ३००/१ 0 03 
२२ २९९ ० ०२ 
२३ ३५०/१ ० ०९ 
२४ ३५२/२ ० २१ 
RY 348 ० १३ 
२६ ३५५ ० ०६ 
२७ ३४८ ० ०२ 
२८ १३७ ० ०४ 
२९ १४९ ० ०२ 
३० १३८ ० ०५ 
39 १४७ ० १६ 
32 १७२ ० ०१ 
३३ १७३ 0 02 
38 १२७ ० २५ 
एकूण . . २ ९७ 


अनुसूची--दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव :- गोसीखुर्द डावा कालव्यावरून निर्गमित शाखा क्र. १ वरुन निर्गमित मासळ वितरीकेवरील आर ४, एल ४, एल ५, पुच्छ लघु 
कालवा व त्यावरिल उपलघु कालवा क्र. १ व २ चे मातीकाम व बांधकाम मौजा गुंजेपार. 








प्रकल्प कार्याचे वर्णन :-- गोसीखुर्द डावा कालव्यावरून निर्गमित शाखा क्र. १ वरुन निर्गमित मासळ वितरीकेवरील आर ४, एल ४, एल ५, पुच्छ 
लघु कालवा व त्यावरील उपलघु कालवा क्र. १ व २ चे मातीकाम व बांधकाम मौजा- गुंजेपार. 











समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) :--पायाभूत सुविधा. 
अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
सदर संपादनामुळे बाधित व्यक्‍तीचे विस्थापन होणार नाही. 


४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 





अनुसूची--चार 





सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) :- भूमी संपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) च्या अनुषंगाने प्रकल्पाचे पर्यावरणीय प्रभाव 
निर्धारण झाले असल्याकारणाने 5॥॥ (सामाजिक प्रभाव निर्धारण) लागू नाही. 








अनुसूची--पाच 
नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 





अ. प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : निरंक 
ब. प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता १ निरंक 
क. ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक 





टीप :--उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२९८. 
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ 


क्रमांक अका-प्रस्तु ३-कावि-११३३-२०२०.-- 





ज्याअर्थी, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 
याच्या कलम-३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग क्र. संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.-७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 




















आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक- 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे. 














आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेले आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ; 





आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ; 





आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेला प्रशासकाचा तपशील, यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा). 





त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 








परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 











परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका क 7 


जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ ४१ 











तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम-१० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी बी. डी. टेळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली, यास पदनिर्देशित केले आहे. 

अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७१-एलक्युएन-२०१८-२०१९, 














मौजा खैरी घर, तालुका-लाखांदूर, जिल्हा भंडारा. 


अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा संपादित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ १६६ ० ०३ 
२ ४३५ ० ०१ 
एकूण . . ० ०४ 


अनुसूची--दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव :- गोसीखुर्द डावा कालव्यावरील शाखा क्र. १ वरुन निर्गमित मासळ वितरीकेवरील आर-२, एल-१, एल-२ चे मातीकाम व 
बांधकाम. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :-- गोसीखुर्द डावा कालव्यावरून निर्गमित शाखा क्र. १ वरुन निर्गमित मासळ वितरीकेवरील आर २, एल १, एल २ चे 
मातीकाम व बांधकाम. 





समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) :--पायाभूत सुविधा. 


अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
सदर संपादनामुळे बाधित व्यक्‍तीचे विस्थापन होणार नाही. 
अनुसूची--चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) :- भूमी संपादन, पुनर्वसन व 


पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६ (२) च्या अनुषंगाने प्रकल्पाचे पर्यावरणीय प्रभाव 
निर्धारण झाले असल्याकारणाने 5॥॥ (सामाजिक प्रभाव निर्धारण) लागू नाही. 











अनुसूची--पाच 
नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 





अ. प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम निरंक 
ब. प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता प निरंक 
क. ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक 


टीप :--उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


ना.-एक-११ (१६८०). 


४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 





भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १२९९. 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 
क्रमांक अका-प्रस्तु. ३-कावि-११३४-२०२०.--- 





ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वनविभाग, क्र. संकिर्ण ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश € उक्त अधिसुचना ” असा करण्यात 
आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

















आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश € उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा तिची आवश्यकता भासण्याचा शक्‍यता आहे, असे 
वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 




















आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त 
सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.); 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे ; 





आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्‍ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) ; 





त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम-४ अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 














परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 











परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने, या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 








तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी बी. डी. टेळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यास पदनिर्देशित केले आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनींचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७५-एलक्युएन-२०१८-२०१९, 
मौजा-बोथली, तालुका-लाखांदुर, जिल्हा-भंडारा. 
१. कामाचे नाव - गोसीखुर्द डावा कालव्यावरील शाखा कालवा क्र. १ वरून निर्गमित मासळ वितरीकेवरील एल-३ लघुकालव्याचे मातीकाम व 




















बांधकाम मौजा बोथली. 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
११३ ० ०६ 
२ ११९ ० १९ 


3 ७६ ० ०९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ ४३ 





अनुसुची - एक-चालू 














(१) (२) (३) 
हे. आर 
छं ४८१ ० ०२ 
र BSc ० १० 
६ ४९९ ० ०१ 
9 ४५८ ० ०८ 
८ ४५६ ० ०५ 
8 ४१० ० ०१ 
१० ४१६ ० ०७ 
११ ४२१ ० ०७ 
एकूण . . ० ७६ 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव — गोसीखुर्द डावा कालाव्यावरील शाखा कालवा क्र. १ वरून निर्गमित मासळ वितरीकेवरील एल-२, 
एल-३, एल-४, एल-५ चे मातीकाम व बांधकाम. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन — गोसीखुर्द डावा कालाव्यावरील शाखा कालवा क्र. १ वरून निर्गमित मासळ वितरीकेवरील एल-२, 
एल-३, एल-४, एल-५ चे मातीकाम व बांधकाम. 
समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, रोजगार, - पायाभूत सुविधा. 
पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर 
लाभासंबंधात) 


अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
सदर संपादनामुळे बाधित व्यक्‍तीचे विस्थापन होणार नाही. 
अनुसूची-चार 





सामाजिक प्रभाव निधरणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) - भूमि संपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्‍क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६(२ ) अनुषंगाने प्रकल्पाचे पर्यावरणीय प्रभाव 
निर्धारण झाले असल्याकारणाने 5 (सामाजिक प्रभाव निर्धारण) लागू नाही. 


अनुसूची-पाच 
नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 











(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम . . निरंक 
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता- . . निरंक 
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील . . निरंक 


टीप- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यांच्या कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३००. 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 


क्रमांक अका-प्रस्तु. ३-कावि-११३२-२०२०.--- 





ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 
याच्या कलम-३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वनविभाग, क्र. संकिर्ण ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 





४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 








आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 














आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश € उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा तिची आवश्यकता भासण्याचा शक्‍यता आहे, असे 
वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 











आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त 
सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.); 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे ; 





आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्‍ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम-४ अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 














परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 











परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने, या तरतूदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 








तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, यांनी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी बी. डी. टेळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यास पदनिर्देशित केले आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनींचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ९०-एलक्युएन-२०१८-२०१९, 




















मौजा-ढोलसर, तालुका-लाखांदुर, जिल्हा-भंडारा. 








१. कामाचे नाव - गोसीखुर्द डावा कालव्यावरील घरतोडा वितरीका वरून आर-३ लघुकालव्याचे मातीकाम व बांधकाम. 


अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
२५० ० ११० 
२ ६१५ ० ०५० 


एकूण .. ०१% 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ ४५ 








२. कामाचे नाव - गोसीखुर्द डावा कालव्यावरील घरतोडा वितरीका वरुन आर-२ लघुकालव्याचे मातीकाम व बांधकाम, मौजा-ढोलसर. 


अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
३०४/१ 
३०४/२ ० २७ 
३०४/३ 
एकूण . . ० २७ 





३. कामाचे नाव - गोसीखुर्द डावा कालव्यावरील सरांडी लघुकालव्याचे मातीकाम व बांधकाम, मौजा-ढोलसर. 














अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
4 ६९ ० ११ 
२ ४२१/१ 0 20 
3 8249/2 
8 430/9 ० ०१ 
4 430/2 
एकूण . . ० ३२ 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव -- गोसीखुर्द डावा कालाव्यावरील सरांडी लघुकालव्याचे व घरतोडा वितरीकेचे आर-२ व 
आर-३ लघुकालव्याचे मौजा-ढोलसर येथील मातीकाम व बांधकामाकरीता. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन -- गोसीखुर्द डावा कालाव्यावरील सरांडी लघुकालव्याचे व घरतोडा वितरीकेचे आर-२ व 
आर-३ लघुकालव्याचे मौजा-ढोलसर येथील मातीकाम व बांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, रोजगार, - पायाभूत सुविधा. 
पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर 
लाभासंबंधात) 


अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
सदर संपादनामुळे बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही. 


अनुसूची-चार 





सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) - भूमी संपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्‍क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६(२ ) अनुषंगाने प्रकल्पाचे पर्यावरणीय प्रभाव 
निर्धारण झाले असल्याकारणाने 5 (सामाजिक प्रभाव निर्धारण) लागू नाही. 
ना.-एक-१२ (१६८०). 








४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 





अनुसूची-पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 





(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम . . निरंक 
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता- . . निरंक 
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील . . निरंक 





टीप- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यांच्या कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता येईल 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३०१. 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 


क्रमांक अका-प्रस्तु. ३-कावि-११३८-२०२०.--- 





ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 
याच्या कलम-३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वनविभाग, क्र. संकिर्ण ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश € उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 




















आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश € उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा तिची आवश्यकता भासण्याचा शक्‍यता आहे, असे 
वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 











आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त 
सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 








आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.); 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे ; 





आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्‍ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम-४ अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 














परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्‍त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 











परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने, या तरतूदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 








तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 











महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ ४७ 








आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी बी. डी. टेळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यास पदनिर्देशित केले आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनींचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ८६-एलक्युएन-२०१८-२०१९, 








मौजा-मासळ, तालुका-लाखांदुर, जिल्हा-भंडारा. 
१. कामाचे नाव - गोसीखुर्द डावा कालव्यावरील घरतोडा वितरीका वरुन एल-४ लघुकालवा,मौजा-मासळ. 


अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
q २०६ ० ३४० 
२ ४३८ ० २२० 
३ ४३६ ० ०१५ 
शं ४३७ ० १८० 


एकूण . . ० ७५५ 





२. कामाचे नाव - गोसीखुर्द डावा कालव्यावरील घरतोडा वितरीका वरुन आर-२ लघुकालवा,मौजा-मासळ. 


अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ १९१/१ ० १४ 
१९१/२ ० १४ 
एकूण . . ० २८ 


३. कामाचे नाव - गोसीखुर्द डावा कालव्यावरील घरतोडा वितरीका वरुन आर-३ लघुकालवा,मौजा-मासळ. 


अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ १४९/१ ० ०३५ 
२ १४८७/१ ० ११ 
३ १४८७/२ ० १४ 
४ १५०७ ० १४ 
4 १८० ० ०३ 
& १८५ ० १३ 


एकूण . .० ५८५ 








४. कामाचे नाव - गोसीखुर्द डावा कालव्यावरील घरतोडा वितरीका वरुन आर-३ लघुकालव्यावरील उपलघुकालवा,मौजा-मासळ. 


अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१८१/१ ० ००५ 


२ १८१/२ ० २१५ 


४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 





अनुसुची - एक-चालू 


(१) (२) (३) 
हे. आर 
3 9188/2 ० २२ 
१५१/१ ० १८५ 
दु १५९/१ ० १२ 
& 963/49 ० ०७ 
१६४/२ ० ०६ 
एकूण .. ० ८७५ 





५. कामाचे नाव - गोसीखुर्द डावा कालव्यावरील घरतोडा वितरीका वरून एल-५ लघुकालवा, मौजा-मासळ. 


अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ १३६/१ ० २३ 
१४९२/१ ० ०६५ 
१४९२/२ ० २५५ 


एकूण . . ० ५५ 


६. कामाचे नाव - गोसीखुर्द डावा कालव्यावरील शाखा कालवा क्र. १ वरून निर्गमित, मौजा-मासळ. 


अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ १२०२ ० १७ 
2 9203 ० ०४ 
एकूण .. ०१४ 





७. कामाचे नाव - गोसीखुर्द डावा कालव्यावरील शाखा कालवा क्र. १ वरून निर्गमित मासळ वितरिका वरून एल-१ लघुकालवा, मौजा-मासळ. 


अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ १२२९/१ ० १९ 


एकूण . . ० १९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ ४९ 





अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 





प्रकल्पाचे नाव -- गोसीखुर्द डावा कालाव्यावरील घरतोडा वितरीकावरून एल-४ लघुकालवा, आर-२ लघुकालवा,आर- 
३ लघुकालवा, आर-३ वरील उपलघुकालवा, एल-५ लघुकालवा, एल-६ लघुकालवा, आर-१ 
लघुकालवा व त्यावरील उपलघुकालवा, गोसीखुर्द डावा कालव्यावरील शाखा कालवा क्र. १ 
वरून निर्गमित मासळ वितरिका आर-१ लघुकालवा, आर-२ लघुकालवा, एल-१ लघुकालवा, 
मौजा-मासळच्या बांधकामाकरिता. 











प्रकल्प कार्याचे वर्णन -- गोसीखुर्द डावा कालाव्यावरील घरतोडा वितरीकावरून एल-४ लघुकालवा, आर-२ लघुकालवा,आर- 
३ लघुकालवा, आर-३ वरील उपलघुकालवा, एल-५ लघुकालवा, एल-६ लघुकालवा, आर-१ 
लघुकालवा व त्यावरील उपलघुकालवा, गोसीखुर्द डावा कालव्यावरील शाखा कालवा क्र. १ 
वरून निर्गमित मासळ वितरिका आर-१ लघुकालवा, आर-२ लघुकालवा, एल-१ लघुकालवा, 
मौजा-मासळच्या बांधकामाकरिता. 








समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, रोजगार, - पायाभूत सुविधा. 
पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर 
लाभासंबंधात) 


अनुसूची-तीन 





बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - सदर संपादनामुळे बाधित व्यक्‍तीचे विस्थापन होणार नाही. 


अनुसूची-चार 





सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) - भूमी संपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्‍क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६(२ ) अनुषंगाने प्रकल्पाचे पर्यावरणीय प्रभाव 
निर्धारण झाले असल्याकारणाने 5 (सामाजिक प्रभाव निर्धारण) लागू नाही. 








अनुसूची-पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 





(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम . . निरंक 
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता- . . निरंक 
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. त्या अधिसूचनेचा तपशील . . निरंक 


टीप- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यांच्या कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता येईल. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३०२. 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 


क्रमांक अका-प्रस्तु. ३-कावि-११३९-२०२०.--- 





ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) 
याच्या कलम-३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग, क्र. संकिर्ण ११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश € उक्त अधिनियम ” असा करण्यात 
आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 














हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 
ना.-एक-१३ (१६८०). 


५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 











आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 





अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश € उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याचा शक्‍यता आहे. 





असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 





उक्त सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 





आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी.); 





आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ; 





आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 





यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्‍ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा.) ; 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम-४ अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 








अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 





अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 





परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 





मालकास उपरोक्‍त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 





परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने, या तरतूदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 





जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 





तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 





भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या 








नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 





आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, यांनी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी बी. डी. टेळे, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यास पदनिर्देशित केले आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनींचे वर्णन 





भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६६-एलक्युएन-२०१८-२०१९, 





मौजा-सावरगाव, तालुका-लाखांदुर, जिल्हा-भंडारा. 





१. कामाचे नाव - गोसीखुर्द डावा कालाव्यावरून निर्गमित खेरीपट उपलघुकालवा, मौजा-सावरगाव. 


अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ११८/१ ० ०१ 
२ ९८ ० ०८ 


९० ० ०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ ५१ 





अनुसुची - एक-चालू 


(१) (२) (३) 
हे. आर 
४ ११६ ० ०७५ 
दु १२२ ० ०१ 
एकूण .. ० १४७५ 





२. कामाचे नाव - गोसीखुर्द डावा कालाव्यावरून निर्गमित पुच्छ वितरिकेवरील पुच्छ लघुकालवा, मौजा-सावरगाव. 


अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादित क्षेत्र 

गट क्रमांक 

(१) (२) (३) 

हे. आर 

q १२ ० ०७ 

२ ११ ० ०३ 

३ ९ ० ०८ 

छं १० ० १७ 

4 g ० १२ 

छं ० २० 

३३७ ० ०१ 

३३८ ० ०६ 

१७५ ० १३ 

१० १७३ ० ०६ 

११ १७० ० ०२ 

१२ १४० ० ०१ 

93 20 ० ०१ 

Vs १७१ ० ०१ 

एकूण .. ० ९१ 





३. कामाचे नाव - गोसीखुर्द डावा कालाव्यावरून निर्गमित सावरगाव लघुकालवा, मौजा-सावरगाव. 


अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादित क्षेत्र 

गट क्रमांक 

(१) (२) (३) 

हे. आर 

१ २६९ ० ३१ 

२ २७० ० ११ 

3 २६८ ० ०१ 

8 2199 ० १७ 

दु २७३ 2 O& 

२८० ० ११ 

२८१ ० ३९ 


२८२ ० १६ 


५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 





अनुसुची - एक-चालू 


(१) (२) (३) 
हे. आर 
९ २८३ ० ४२ 
१० २२० ० २६ 
११ २१८ ० ०१ 
एकूण .. १९७ 
अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 





प्रकल्पाचे नाव -- गोसीखुर्द डावा कालाव्यावरून निर्गमित खेरीपट उपलघुकालवा, पुच्छ वितरिकेवरील पुच्छ लघुकालवा, 
सावरगाव लघुकालवा, मौजा-सावरगावच्या बांधकामाकरीता. 








प्रकल्प कार्याचे वर्णन -- गोसीखुर्द डावा कालाव्यावरून निर्गमित खेरीपट उपलघुकालवा, पुच्छ वितरिकेवरील पुच्छ लघुकालवा, 
सावरगाव लघुकालवा, मौजा-सावरगावच्या बांधकामाकरीता. 





समाजाला मिळणारे लाभ (आर्थिक, रोजगार, - पायाभूत सुविधा. 
पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर 
लाभासंबंधात) 
अनुसूची-तीन 





बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - सदर संपादनामुळे बाधित व्यक्‍तीचे विस्थापन होणार नाही. 


अनुसूची-चार 





सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश (सामाजिक प्रभाव निधरिण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) - भूमी संपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ६(२ ) अनुषंगाने प्रकल्पाचे पर्यावरणीय प्रभाव 
निर्धारण झाले असल्याकारणाने 81 (सामाजिक प्रभाव निर्धारण) लागू नाही. 








अनुसूची-पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 





(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम . . निरंक 
(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता- . . निरंक 
(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील . . निरंक 


टीप- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, साकोली यांच्या कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता येईल. 


भंडारा : संदिप कदम, 
दिनांक २३ सप्टेंबर २०२०. जिल्हाधिकारी, भंडारा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 43 





भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३०३. 
जिल्हादंडाधिकारी, यांजकडून 


स्ट्रेन्थिंग ते दहेगाव-उमरेड रोड (रा. मा. २४७) किलोमीटर ११/६०६ ते १४/००६ कामठी कॅन्टोमेंन्ट क्षेत्र 
महाराष्ट्र राज्य वळन मार्ग वळती करण्याकरीता 


प्रारूप अधिसूचना 


क्रमांक अजिदं-गृह-अ.का.-२-कावि-८००-२०२०.--- 





ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नागपूर यांनी खालील नमूद केल्याप्रमाणे व प्रस्तावित केल्यानुसार माझे असे निदर्शनास 
आले आहे की, स्ट्रॅन्थिंग ते दहेगाव-उमरेड रोड (रा. मा. -२४७) हा रस्ता दहेगाव पासून सुरु होत आहे आणि ११/६०६ ते १४/००६ पर्यंत कामठी 
कॅन्टोनमेंट क्षेत्रातून जात आहे आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभाग (पीडब्ल्यू), नागपूर च्या कार्यक्षेत्रात येत असून राज्य वळण मार्ग वळती करण्याबाबत नमूद 
केलेले आहे. 


सदर प्रकरण हे स्ट्रेंन्थिंग ते दहेगाव-उमरेड रोड (रा. मा. २४७) हा रस्त्याचे बांधकाम कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नागपूर यांचे 
मार्फत करण्यात येत आहे. काम पूर्ण करण्याचा कालावधी दिनांक २०-११-२०२० पासून पुढील ४ (चार) महिन्यांच्या कालावधीसाठी सदर मार्गावर 
वाहतूक वळती करणे आवश्यक आहे. करीता सदर रस्त्याचे वाहतूक इतर मार्गाकडे वळती करण्याबाबत प्रारूप अधिसूचना जारी करण्याबाबत उक्त 
प्रस्तावावर लोकांचे आक्षेप-दावे-हरकती बाबतची नोंद घेणे आवश्यक असून याबाबत लोकांचे आक्षेपांची नोंदी करीता प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध करणे 
आवश्यक आहे. 














तसेच, स्ट्रॅन्थिंग ते दहेगाव-उमरेड रोड (रा. मा. २४७) हा रस्ता दहेगांव पासून सुरु होत आहे आणि ११/६०६ ते १४/००६ पर्यंत कामठी 
कॅन्टोनमेंन्ट क्षेत्रातून जात असून सदर काम हे अभि इंजिनीयरींग कॉपोरेशन प्रा. लि. यांना देण्यात आलेले असून सदर काम दिनांक २०-११-२०२० 
पासून पुढील ४ (चार) महिन्याचा कालावधीसाठी सदर मार्गावरील वाहतूक इतर मार्गाकडे वळती करणे आवश्यक आहे. 





स्ट्रॅन्थिंग ते दहेगाव-उमरेड रोड (रा. मा. २४७) हा रस्त्याचे बांधकाम कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नागपूर यांचे मार्फत 
करण्यात येत आहे या मार्गावर वाहतूक वळती करता येईल. वळण मार्ग दर्शविणारे फलक विभागाद्वारे योग्य ठिकाणी लावण्यात येईल. 








सबब, उक्त नमूद मार्गावरील वाहतूक वळती करण्याबाबतची परवानगी देण्याबाबतची पारूप अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येईल, कार्यकारी 
अभियंता राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नागपूर यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे स्ट्रॅन्थिंग ते दहेगाव-उमरेड रोड (रा. मा.-२४७) हा रस्ता दहेगांव पासून सुरु 
होत आहे आणि ११/६०६ ते १४/००६ पर्यंत कामठी कॅन्टोनमेंन्ट क्षेत्रातून जात असून इतर मार्गावर वळती करण्यात येईल. इतर मार्गावर वळती 
करण्याबाबतची परवानगी शासनाने त्यांचे शासन नियमात दिलेल्या कोणत्याही नियम, अटी व शर्तीचा भंग होणार नाही या आधारावर देण्यात येत असून 
सदर प्रारूप अधिसूचना ही दिनांक १४-१२-२०२० लागू करण्यात येईल. 











ही अधिसूचना आज दिनांक १४-१२-२०२० रोजी माझ्या स्वाक्षरी व शिक्क्यासह प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३०४. 


कामठी, घोरपड, लिहीगाव रस्त्यावर असलेल्या कामठी गावाजवळ रेल्वे क्रासींग वर आरओबीच्या 
बांधकामाकरीता मार्गावरील वाहतूक इतर मार्गाकडे वळती करण्याबाबत 


क्रमांक अजिदं-गृह-अ.का.-२-कावि-८०१-२०२०.--- 











ज्याअर्थी, कार्याकारी अभियंता, बांधकाम विभाग (विशेष प्रकल्प), नागपूर यांनी खालील नमूद केल्याप्रमाणे व प्रस्तावित केल्यानुसार माझे असे 
निदर्शनास आहे आहे की, घोरपड लिहीगाव, तह. कामठी, जि. नागपूर हद्दीतील--- 





नागपूर येथून कामठी, घोरपड, लिहीगाव रस्त्यावर कामठी गावाजवळ जयस्तंभ चौक ते रविदास नगर येरखेडा रस्त्यावर प्रजिमा-३४ असलेल्या 
तालुका कामठी जवळ रेल्वे क्रासींगवर ५६४/३ टी वर रेल्वे ओवर ब्रीज (आरओबी) चे बांधकाम कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग (विशेष प्रकल्प), 
नागपूर यांचे मार्फत करण्यात येत असून, सदर काम पूर्ण करण्याचा कालावधी दिनांक २८-०६-२०२० पर्यंत आदेशित करण्यात आलेले होते. मध्यतरी 
फेब्रुवारी २०२० आरओबी चे बांधकाम प्रगतीत सुरू होते. परंतु मार्च २०२० पासून कोवीड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे काम पूर्णपणे बंद करण्यात आले व 
त्यामुळे दिलेल्या अधिसूचनेच्या मार्च २०२० नंतरच्या उर्वरीत कालावधीत काम होऊ शकले नाही. 





ना.-एक-१४ (१६८०). 


uy महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 











त्यामुळे आरओबी चे बांधकाम करत असताना घोरपड ड्रॅगन पॅलेस ते राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ७ ते नागपूर जबलपूर मार्गावर वाहतूक वळती करणे 
आवश्यक आहे. (स्थळदर्शक नकाशा सोबत जोडला आहे.) 








सदर रेल्वे ओवर ब्रीज (आरओबी) चे बांधकाम करत असताना घोरपड ड्रॅगन पॅलेस ते राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ७ ते नागपूर-जबलपूर मार्गावर 
वाहतूक वळती करता येईल. वळण मार्ग दर्शविणारे फलक विभागाद्वारे योग्य ठिकाणी लावण्यात येईल. 





कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग (विशेष प्रकल्प), नागपूर यांचे पत्र जा. पत्र क्र. बांवि-(विप्र) ४२०५-२०२०, दिनांक ११-११-२०२० अन्वये 
नमूद मार्गावरील रस्त्याचे वाहतूक इतर मार्गाकडे वळती करणेबाबत नवीन अधिसूचना जारी करण्यास विनंती केली आहे. 








उक्त नमूद मार्गावरील वाहतूक बंद करणे व वळण मार्गाचा बायपास परवानगी देण्याबाबतची प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आलेली असून 
प्रारूप अधिसूचनेच्या अनुषंगाने कोणताही आक्षेप प्राप्त न झाल्याने तसेच कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग (विशेष प्रकल्प), नागपूर यांनी प्रस्तावित 
केल्याप्रमाणे उक्त नमूद सदर रस्त्याचे वाहतूक इतर मार्गाकडे वळती करण्यास परवानगी शासन नियमात दिलेल्या कोणत्याही नियम, अटी व शर्तीचा 
भंग होणार नाही या आधारावर देण्यात येत असून हि अधिसूचना दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत लागू करण्यात येत आहे. 














ही अधिसूचना आज दिनांक १४ डिसेंबर २०२० रोजी माझ्या स्वाक्षरी व शिक्क्यासह प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


नागपूर : रविन्द्र ठाकरे, 
दिनांक १४ डिसेंबर २०२०. जिल्हादंडाधिकारी, नागपूर. 


भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३०५. 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून 


भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उच्चित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 





क्रमांक उविअ-कावी-अका-भूसंपादन-प्रस्तू-२-८९६-२०२०.--- 





ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ३ (सी) 
अन्वये व महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्र. एमआयएस-११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९-०१-२०१५ नुसार ५,००० हेक्‍टर पर्यंतचे जमिनीचे 
संपादनाबाबत समुचित शासन म्हणून कार्यवाही करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 





आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ (जी) अन्वये व जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. कावि-कली-वि.भू.अ.सा.-२०१३-१०७, दिनांक २०- 
१२-२०१३ अन्वये जिल्हाधिकारी यांचे समुचित शासन म्हणून कार्यवाही करण्याचे अधिकार, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, राजुरा 
यांना त्यांचे कार्यक्षेत्राकरिता प्रदान करण्यात आलेले आहे.; 











आणि ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ 
चा ३०) आणि (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “उक्त अधिनियम” असा केला आहे)यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्र. कावि-अका-अविअ-प्रस्तू-२-२०१८-३९७, दिनांक २२-११-२०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे 
आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोनमध्ये 
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे. 

















आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १९ (७) मधील तरतुदीप्रमाणे कलम ११ (१) ची प्रारंभिक अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून 
बारा महिन्याचे आत कलम १९ (१) अन्वये अधिसूचना प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १९ (७) अन्वये मा. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांचे आदेश क्र. कावि-टे १-अका-भूसंपादन-२०२०-३७९, 
दिनांक ७-१२-२०२० अन्वये प्राथमिक अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून कलम १९ (१) अन्वये अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याकरीता १५ महिन्याचा 
कालावधी वाढवून दिलेला आहे. 








आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, राजुरा यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, 
कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्याची खात्री 
पटली आहे. 








महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ Uy 





आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 








आणि त्याअर्थी, या प्रकरणात ज्यांची जमीन संपादीत होणार आहे त्यांचे पुर्नवसन किंवा पुनर्वसाहत करण्याचा प्रश्‍न नाही. 
त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमांन्वये जिल्हाधिका-यांची कार्य 
पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, राजुरा यास पदनिर्देशित करण्यात आले. 
अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नाव बेरडी, तालुका-राजुरा, जिल्हा-चंद्रपूर 


अ.क्र. सर्वे नं. ७/१२ प्रमाणे संयुक्‍त मोजणी प्रमाणे संपादना खालील 
एकूण क्षेत्र क्षेत्र व त्यातील संसाधने 








संपादीत क्षेत्र घर विहीर/बोरवेल झाडे 


(१) (२) (३) (४) 
हे. आर हे. आर 
१ q ४ ०२ ४ ०२ वड उ न १ 
२ 8 ० ६९ ० ६९ १ ० २ 
3 8 ३ ७२ ३ ७२ os . . RG 
8 १४ २ ०२ २ ०२ 
& १७ २ ७७ २ ७७ 
द 8६ ३ ५३ 2 94 
9 46/9 १ १९ ,. १ २४ 
५६/२ पै. ० ८१ ५०८ 
९ ५६/२ १ ०८ २ 
१० 46/8 2 00 २ १ 
११ 49 ० ८० ० ८० १ 
QR ट्ट ० ४० ० ४० १ 
१३ GR ० ६० ० ६० १ ba २ 
१४ ६० ० ४५ ० ४५ 
94 ६१ ० ३४ ० ३४ 
१६ ६२ १ ०२ १ ०२ 
१७ ६३ १ ०३ १ ०३ 
१८ ६४ १ १९ १ १९ 
१९ ६५ १ २१ १ २१ 
२० ७२ १ ०६ १ ०६ 
२१ 94 ३ २४ 4: 
२२ ७६ ० ६५ ० ६५ 
23 ७७ ३ ०५ ३ ०५ उ ळे = १8 
२४ ७८ ० ४४ ० ४४ 
२५ ७९ २ ६८ २ ६८ , . १ २० 
२६ ८० ३ १३ ३ १३ ,. १ ८ 
२७ ८१ ० दद ० दद 
RC ८२ ० २५६ ० २५ 


२९ ८३ ० २५ ० २५ 


गन महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 





अनुसूची-एक--चालू 


(१) (२) (३) (४) 
हे. आर हे. आर 
३० ८४ ० १९ ० १९ 
३१ ८५ ० १८ ० १८ 
३२ ८६ ० १८ ० १८ 
33 ८७ ० १९ ० १९ 
३४ ८८ ० १९ ० १९ 
३५ ८९ ० ९४ ० ९४ 
३६ ९० ० द३ ० द३ 
३७ ९४ १ ५४ १ ५४ , . , . १ 
३८ ९५ २ ११ २ ११ 2 8 q q 
३९ ९६ ० ८२ ० ८२ 
४० gig ० ३४ ० ३४ 
४१ Rc १ ५१ १ ५१ 
४२ 8s १ ५६ १ ५६ . १ षु 
83 १०० ३ ०० ३ ०० 
४४ १०१ ३ १६ ० २५ 
8५ १०२ २ ३५ 2 0% 
8G १०३ ३ ३७ 9 YR 
slg १०४ २ ७० २ ७० , . , . २ 
BC १०५ १ ५८ १ ५८ 
४९ १०६ १८४ १८४ a . . २ 
द्‌ १०७ २ ०५ २ ०५ 
५१ १०८ ० प८ ० प८ 
GQ १०९ ० ८७ ० ८७ डे १ 
43 ११० ३ १४ ३ १४ 
SY १११ २ ९३ २ ९३ 2 3 १ 
&& ११२ ५ ७२ ५ ७२ 
५६ ११३ ४ १० ४ १० 
प्‌्छ ११४ २ ३१ २ ३१ 
4 ११५ ३८८ ३ ६२ , . १ 8 
48 ११६ ३ ३७ ३ ३७ 
gO 9919 ४ ०० ४ ०० 
६१ ११८ ० ५२ © YR 
६२ १२१ ३ ३० ३ ३० 
&3 922 ६ १६ ६ १६ ,. ,. & 
&8 १२३ २ २७ २ २७ 
६५ १२४ २ २७ २ २७ .. २ २ 
१२६/१ ० ९० 
६६ — १ ४९ । २ ३९ .. १ ३ 
a १२७ १ ०७ १ ०७ 
६८ १२८ १ २१ १ २१ .. १ 
६९ १२९ १ २३ १ २३ 


७9० १३० ३ २८ ३ २८ . १ ८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ पु 





अनुसूची-एक--चालू 








(१) (२) (३) (४) 
हे. आर हे. आर 
७१ १३१ ३ ५२ ३ ५२ १ १ १ 
92 932 १ ४६ १ ४६ 
७३ १३३ १ ४७ १ ४७ a १ 
७४ १३६ १ ९७ १ ९७ 
94 १३७ २ २१ २ २१ 
७9६ १३८ ४ ९३ ४ ९३ . २ बोरवेल १० 
७७ १३९ १ ४६ १ ४६ . . .. २९ 
७८ १४१ १११ १११ 
9S १४२ ०७ ४० oO ४० 
८० १४३ १२ १८ १२ १८ a . . २ 
८१ १४५ ० २४ ० २४ 
CR १४६ ० ६१ ० ६१ ‘8 a २ 
८३ १४७ ५ ८२ ५८२ 
८४ १४८ ० ३२ ० ३२ a . . १ 
एकूण संपादीत क्षेत्र .. १६० १० 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :-- मेंडाळा मध्यम प्रकल्प. 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन :--_ मौजा बेरडी, ता. राजुरा येथील भेंडाळा जलसिंचन प्रकल्प. 
समाजाला मिळणारे लाभ :--_ भेंडाळा मध्यम प्रकल्प राजुरा तालुक्‍यातील शेतीला सिंचनाच्या दृष्टीकोनातून अतिशय महत्वपूर्ण 


असून, परिसरातील शेती सिंचनाखाली येणास मदत होईल. 


अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


--- निरंक --- 


अनुसूची-चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
— निरंक --- 
नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 





अ. प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम  :-- पुनर्वसन आणि पुर्नःस्थापीत करण्याची आवश्यकता 
नसल्यामुळे प्रशासकाची आवश्यकता नाही. 





ब. प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता ण निरंक 





क. ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे 


त्या अधिसूचनेचा तपशील — निरंक 
ना.-एक-१५ (१६८०). 


पुट महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 





भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३०६. 


भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उच्चित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ . 





क्रमांक उविअ-कावी-अका-भूसंपादन-प्रस्तु-२-८९७-२०२०.-- 





ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ३ (सी) 
अन्वये व महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्र. एमआयएस-११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९-०१-२०१५ नुसार ५,००० हेक्‍टर पर्यंतचे जमिनीचे 
संपादनाबाबत समुचित शासन म्हणून कार्यवाही करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 





आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ (जी) अन्वये व जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. कावि-कली-वि.भू.अ.सा.-२०१३-१०७ दिनांक 
२०-१२-२०१३ अन्वये जिल्हाधिकारी यांचे समुचित शासन म्हणून कार्यवाही करण्याचे अधिकार, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, 
राजुरा यांना त्यांचे कार्यक्षेत्राकरिता प्रदान करण्यात आलेले आहे.; 








आणि ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ 
चा ३०) आणि (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “उक्त अधिनियम” असा केला आहे)यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्र. कावि-अका-अविअ-प्रस्तू-२-२०१८-३९७, दिनांक २२-११-२०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे 
आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोनमध्ये 
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे. 

















आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १९ (७) मधील तरतुदीप्रमाणे कलम ११ (१) ची प्रारंभिक अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून 
बारा महिन्याचे आत कलम १९ (१) अन्वये अधिसूचना प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १९ (७) अन्वये मा. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांचे आदेश क्र. कावि-टे १-अका-भूसंपादन-२०२०-३६७, 
दिनांक ७-१२-२०२० अन्वये प्राथमिक अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून कलम १९ (१) अन्वये अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याकरीता १५ महिन्याचा 
कालावधी वाढवून दिलेला आहे. 








आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, राजुरा यांनी कलम १५ च्या पोट कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, 
कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्याची खात्री 
पटली आहे. 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 














आणि त्याअर्थी, या प्रकरणात ज्यांची जमीन संपादीत होणार आहे त्यांचे पुर्नवसन किंवा पुनर्वसाहत करण्याचा प्रश्‍न नाही. 


त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमांन्वये जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार 
पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, राजुरा यास पदनिर्देशित करण्यात आले. 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नाव सोनुर्ली, तालुका-राजुरा, जिल्हा-चंद्रपूर. 





अ.क्र. सर्वेनं. ७/१२ प्रमाणे संयुक्‍त मोजणी प्रमाणे संपादना खालील 
एकूण क्षेत्र क्षेत्र व त्यातील संसाधने 





संपादीत क्षेत्र घर विहीर/बोरवेल झाडे 


(१) (२) (३) (४) 
हे. आर हे. आर 
4 ६९/१ १ ६२ १ ०२ 
२ ६९/२ ६५ ८५ ० १० 
3 (go O (92 O (92 
४ 92 २ ४७ २ ४७ ,. .. 9 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ पु९ 





(१) 


4 


qo 
9१ 
१२ 
१३ 
१8 
q4 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 
२२ 
23 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
२९ 
३० 
39 
32 
33 
38 
३५ 
३६ 
३७ 
3¢ 
३९ 
४० 
४१ 
BQ 
83 
8B 
BY 
8६ 
sg 


(2) 


८१ 
८४ 
८२ 
१०४ 
९० 
९१ 
९२/२ 
१११ 
११२ 
११४ 
१२१ 
१२४ 
१२९ 
१२८ 
१३० 
१३१ 
१३२ 
१३३ 
१३४ 
१३५ 
१३८/१ 
१३८/२ 
१२६ 
१२७ 
१४०/१ 
१४०/२ 
१४०/३ 
१४३ 
१४२ 
१४१ 
१४४/१ 
१४४/२ 
१३९ 
१४५ 
८६ 
८५ 
९३ 
९४/१ 
९४/२ 
९६ 
९६/१/अ 
९६/१/ब 
84 


(3) 
हे. आर 
३ ०० 
२ ३० 
२ ९९ 
२ १२ 
२ ९३ 
४ ७७ 
२८१ 
३ ४५ 
१ ६८ 
४ ०५ 
३ ०६ 
१ २८ 
० ६७ 
१ २५ 
१ ८० 
४ ४२ 
१ ३० 
१ २५ 
२ ०९ 
२ ९३ 
३ ७२ 
१ २१ 
२ ०३ 
० ४२ 
१ ४० 
१ ३९ 
१ ३९ 
१ ३८ 
३ २४ 
४ ६४ 
६ ०२ 
३ ०० 

१० ५५ 
४ ६१ 
२ २९ 
३ ५७ 
४ ४२ 
& &E 
२०२ 
० ८२ 
४ ३३ 
० ८२ 
५१६ 


अनुसूची-एक--चालू 


हे. आर 


२ ७८ 
२ ३० 
288 
२ १२ 
२ ९३ 
४ ७७ 
२८१ 
३ ४५ 
१ २९ 
२ ३६ 
० ६४ 
० १३ 
० ६७ 
१ २५ 
१ ८० 
४ ४२ 
१ ३० 
१ २५ 
२ ०९ 
२ ९३ 
३ ७२ 
१ २१ 
२०२३ 
० ४२ 
१ ४० 
१ ३९ 
१ ३९ 
१ ३८ 
३ २४ 
8 ६४ 
६ ०२ 
३ ०० 
१० ५५ 
४ ६१ 
२ २९ 
३ ५७ 
४ ४२ 
८ ८८ 
२ ०२ 


६ १६ 


६ १६ 


२६ 
३८ 


२ 

१० 

सुभाबुळ बगीचा 
सुभाबुळ बगीचा 


२० 


२४ 


४३ 
RC 


4 


६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 





अनुसूची-एक--चालू 











(१) (२) (३) (४) 
हे. आर हे. आर 
४८ ९७ ३ ४७ ३ ४७ ३ 
४९ ९८ ८ ४७ ८ ४७ ३ 
40 88 ३ २५ ३ २५ उ $ १ 9 
५१ १०० ५ ०२ प ०२ . ३ टु 
4Q १०५ २ १२ २ १२ 
43 १०६ १ २७ १ २७ 
५४ १०७ २ २९ २ २९ .. १ 
५५ १०८ १ ७९ १ ७९ 
५६ १०९ १ ७८ १ ७८ 
49 ११० ३ ५७ २३ ५७ :. :. २३६ 
Ya १३६ ८ ८७ ८ ८७ . . १ ९१७ 
88 १३७ ४ ५३ ४ ५३ : - : . १४ 
go (94/9/31 ७ ४२ ० ०१ 
६१ ७४ ३ ३१ ० ३१ 
एकूण संपादीत क्षेत्र .. १६८ ८३ 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :--  मेंडाळा मध्यम प्रकल्प. 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन :--- मौजा सोनुर्ली, ता. राजुरा येथील भेंडाळा जलसिंचन प्रकल्प. 
समाजाला मिळणारे लाभ —— भेंडाळा मध्यम प्रकल्प, राजुरा तालुक्‍यातील शेतीला सिंचनाच्या दृष्टीकोनातून अतिशय महत्वपूर्ण 
असून, परिसरातील शेती सिंचनाखाली येणास मदत होईल. 
अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
— निरंक --- 
अनुसूची-चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
— निरंक --- 
नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ. प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम  :-- पुनर्वसन आणि पुर्न'स्थापीत करण्याची आवश्यकता 





नसल्यामुळे प्रशासकाची आवश्यकता नाही. 
ब. प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता — निरंक 


क. ज्याअधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील — निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ ६१ 





भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३०७. 
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 


क्रमांक उविअ-कावी-अका-भूसंपादन-प्रस्तू-२-८९८-२०२०.--- 





ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ३ (सी) 
अन्वये व महाराष्ट्र शासन, अधिसूचना क्र. एमआयएस-११-२०१४-प्र. क्र. ७७-अ-२, दिनांक १९-०१-२०१५ नुसार ५,००० हेक्‍टर पर्यंतचे जमिनीचे 
संपादनाबाबत समुचित शासन म्हणून कार्यवाही करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 











आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ (जी) अन्वये व जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. कावि-कली-वि.भू.अ.सा.-२०१३-१०७ दिनांक 
२०-१२-२०१३ अन्वये जिल्हाधिकारी यांचे समुचित शासन म्हणून कार्यवाही करण्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, राजुरा यांना 
त्यांचे कार्यक्षेत्राकरिता प्रदान करण्यात आलेले आहे.; 








आणि ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नतवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ 
चा ३०) आणि (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “उक्त अधिनियम” असा केला आहे)यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, अधिसूचना क्र. कावि-अका-अविअ-प्रस्तू-२-२०१८-३९७, दिनांक २२-११-२०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे 
आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासेबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोनमध्ये 
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे. 

















आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १९ (७) मधील तरतुदीप्रमाणे कलम ११ (१) ची प्रारंमिक अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून 
बारा महिन्याचे आत कलम १९ (१) अन्वये अधिसूचना प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १९ (७) अन्वये मा. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांचे आदेश क्र. कावि-टे १-अका-भूसंपादन-२०२०-३६७, 
दिनांक ७-१२-२०२० अन्वये प्राथमिक अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून कलम १९ (१) अन्वये अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याकरीता १५ महिन्याचा 
कालावधी वाढवून दिलेला आहे. 








आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, राजुरा यांनी कलम १५ च्या पोट कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, 
कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्याची खात्री 
पटली आहे. 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 














आणि त्याअर्थी, या प्रकरणात ज्यांची जमीन संपादीत होणार आहे त्यांचे पुर्नवसन किंवा पुनर्वसाहत करण्याचा प्रश्‍न नाही. 
त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमांन्वये जिल्हाधिका-यांची कार्य 
पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, राजुरा यास पदनिर्देशित करण्यात आले. 
अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नाव सिध्देश्वर, तालुका-राजुरा, जिल्हा-चंद्रपूर. 


अ.क्र. सर्वे नं. ७/१२ प्रमाणे संयुक्त मोजणी प्रमाणे संपादना खालील 
एकूण क्षेत्र क्षेत्र व त्यातील संसाधने 








संपादीत क्षेत्र घर विहीर/बोरवेल झाडे 


(१) (२) (३) (४) 

हे. आर हे. आर 
१ 4 ५ ९९ 4 Rs ts ७ ३ २० 
२ ६ ७ ७९ ७ ७९ .. १ ४३ 
३ ७/७ ४ ०६ ३ ०0६ a १ 4 
४ ७/१ २ ८४ २ ८४ ,. ,. ९ 
4 € ८ ६३ ८ ६३ . . .. १२ 


ना.-एक-१६ (१६८०). 


६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 





अनुसूची-एक--चालू 








(१) (२) (३) (४) 
हे. आर हे. आर 
& ९/पै/१ २ ०० ० ०० 
७ ९/पै/५ १ ६२ ० ०० .. .. .. 
८ ९/१/पै 2 00 2 00 . . 4 
९ ९/पै/४ २ ०० २ ०० . . ७ 
१० ९/पै/ब 2 00 2 00 . . २६ 
११ ९/पै/३ १ ६२ १ ६२ .. .. ८ 
एकूण संपादीत क्षेत्र .. ३५ ९३ 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :--  भेंडाळा मध्यम प्रकल्प. 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन -— मौजा सिध्देश्वर, ता. राजुरा येथील भेंडाळा जलसिंचन प्रकल्प. 
समाजाला मिळणारे लाभ :--_ भेंडाळा मध्यम प्रकल्प, राजुरा तालुक्‍यातील शेतीला सिंचनाच्या दृष्टीकोनातून अतिशय महत्वपूर्ण 


असून, परिसरातील शेती सिंचनाखाली येणास मदत होईल. 


अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


— fra — 
अनुसूची-चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


--- निरंक --- 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 











अ. प्रशासक म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम  :-- पुनर्वसन आणि पुर्न:स्थापीत करण्याची आवश्यकता 
नसल्यामुळे प्रशासकाची आवश्यकता नाही. 
ब. प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता — निरंक 
क. ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील — निरंक 
(अवच्य), 
राजुरा : उपविभागीय अधिकारी तथा 


दिनांक १८ डिसेंबर २०२०. भूसंपादन अधिकारी, राजुरा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ ६३ 





भाग १ (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १३०८. 
पोलीस आयुक्त, यांजकडून 
फौजदारी प्रक्रिया संहीता, १९७३, कलम १४४ प्रमाणे 
आदेश 

क्रमांक पोआना-गुन्हे-१४४ फौप्र. संहिता-४५३-२०२०.--- 
(१) ज्याअर्थी, असे निदर्शनास आले आहे की, नागपूर शहरातील काही गंभीर गुन्ह्यात आरोपी यांनी वापरलेले शस्त्र हे ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म वरून 
ऑनलाईन पद्धतीने खरेदी केलेले आहे; आणि 
(२) ज्याअर्थी, काही ई-कॉमर्स प्लॅटफॉम उदा. “फ्लिपकार्ट”, “अमेझॉन”, “शॉपक्ल्युज डॉट कॉम” इत्यादी कंपनी या अशाप्रकारचे शस्त्र जे 
गुन्ह्यामध्ये वापरले जावू शकतात, अशाप्रकारचे शस्त्राची विक्री त्यांचे ऑनलाईन साईटस वरून करीत असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे, आणि 
(३) ज्याअर्थी, असे निदर्शनास आले आहे की, काही तिक्ष्ण धार असलेले प्राणघात, शस्त्र “ज्याच्या पात्याची लांबी ०९ इंचापेक्षा जास्त किंवा ज्याच्या 
पात्याची रुंदी ०२ इंचापेक्षा जास्त” असून ज्याचे बाळगणे हे भारतीय हत्यार कायदा, कलम ४, सह-कलम २५ अन्वये दखलपात्र गुन्हा आहे, अशा 
शस्त्रांची पण विक्री काही ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म वरून ऑनलाईन रित्या होत आहे, आणि 
(४) ज्याअर्थी, अशा प्रकारचे शस्त्र विक्रीमुळे नागपूर शहरात गुन्हेगारांना सहजतेने शस्त्र घरपोच उपलब्ध होत असून त्यामुळे नागपूर शहरात 
शस्त्रासह गुन्हेगारी वर यास पाठबळ मिळत आहे, आणि 
(५) ज्याअर्थी, शहरातील शारीरिक गुन्हे कमी करण्याकरीता उपाययोजना म्हणून असे शस्त्र विक्रीवर निर्बंध व नियमन करणे आवश्यक झालेले आहे. 
(६) त्याअर्थी, आम्ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत. 

(अ) तिक्ष्ण धार असलेले प्राणघात, शस्त्र ज्याच्या पात्याची लांबी ०९ इंचापेक्षा जास्त किंवा ज्याच्या पात्याची रुंदी ०२ इंचापेक्षा जास्त 
आहे, अशा शस्त्रांची विक्री नागपूर शहरात ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म (ऑनलाईन साईट वरून करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात येत 
आहे; आणि 



































(ब) अशाप्रकारचे ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म /ऑनलाईन साईटस वरील उल्लेखीत शस्त्र वगळून (म्हणजे असे शस्त्र ज्याच्या पात्याची लांबी 
०९ इंचापेक्षा कमी किंवा ज्याच्या पात्याची रुंदी ०२ इंचापेक्षा कमी असलेले) जे ऑनलाईन शस्त्राची विक्री करीत आहेत त्यांनी नागपूर शहरामधील 
ऑनलाईन शस्त्रे खरेदी करणारे ग्राहकाची विस्तृत तपशिलासह खालीलप्रमाणे माहिती नागपूर शहर पोलीस यांना वेळोवेळी पुरवतील. 


(१) खरेदी करणारे व्यक्तिचे पूर्ण नाव व पत्ता 
(२) खरेदी करणारे व्यक्तिचा मोबाईल नंबर 
(३) खरेदी करणारे व्यक्तिचा ईमेल आयडी 
(४) खरेदी केलेले शस्त्राचा प्रकार 
( 
( 











५) खरेदी केलेले शस्त्राचे फोटो 
६) खरेदी करणारे व्यक्तिचा डिलीव्हरी अँड्रेस 
(७) इतर उपलब्ध माहिती 
वरीलप्रमाणे माहीती ही तललागा8(8॥४श७०॥००७.९०५-॥ या ईमेल आयडी वर नागपूर शहरातील ऑनलाईन शस्त्रे खरेदीचे ऑर्डर आल्यानंतर 
माहिती पुरवतील, तसेच ऑनलाईन शस्त्राची डिलीव्हरी झाल्यानंतर सदर शस्त्र डिलीव्हर झाले आहे याबाबत सुद्धा नागपूर शहर पोलीस यांना वर 
दिलेल्या ईमेल आयडी वर माहिती सादर करतील. 


(७) नागपूर शहर पोलीस आयुक्‍तालया अंतर्गत सर्व पोलीस ठाणेतील परिसरात हा आदेश निर्गमित झालेपासून पुढील ४५ दिवस तात्पुरत्या स्वरूपात 
लागू राहील. 


(८) सदर आदेशाबाबत काही आक्षेप असल्यास तलःट1118(81.0ए॥०॥०8९.९०५.॥॥ या ईमेल आयडी वर ३० दिवसांचे आत आक्षेप नोंदवावे. 

















(९) आलेल्या आक्षेपाचे वाचन करून, गरज वाटल्यास वरील आदेशाचा कालावधी पुढे वाढण्यासंदर्भात योग्य कारवाई करण्यात येईल. 
(१०) या आदेशाचे जो कोणी उल्लघंन करील, तो फौजदारी व इतर कायदेशीर कार्यवाहीस पात्र राहील. 
हा आदेश दिनांक १४ डिसेंबर २०२० रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात आला आहे. 





नागपूर शहर : अमितेश कुमार, 
दिनांक १४ डिसेंबर २०२०. पोलीस आयुक्‍त, नागपूर शहर. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


